भारतमाता जनसेवा प्रतिष्ठान, करोडी, ता.पाथर्डी, 
जि.अहमदनगर संचालित माध्यमिक आश्रमशाळा, करोडी, 
ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर (इयत्ता ६ वी ते १० वी) या 
आश्रमशाळेस अनुज्ञेय पदांना मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विभशा-२०१७/प्र.क्र.८२/मावक 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा - १.महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावळी-१९८१. 
२.शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक- 
विभशा-२००६/प्र.क्र.६१/मावक-६, दिनांक १४ जानेवारी, २०११. 
३.शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक- 
पीआरई २००८/(३१३/०८)/प्राशि १, दिनांक १७ सप्टेंबर,२०११. 
४.छासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमाक- 
विभशा-२०१२/प्रक्र.२९९/विजाभज-२, दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१२. 
५. शासन निर्णय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग 
विभाग 
क्रमांक-विभडा-२०१७/प्र.क्र.८२/मावक, दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०१८ 
६.शासन निर्णय, इमाव, साशमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभाग क्रमांक- 
विभशा-२०१९/प्र.क्र.२४८/विजाभज-२, दिनांक २९ जुले, २०१९. 
७.शासनपत्र, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०२२/प्र.क्र.४८/आपुक, दिनांक १९ जानेवारी 
२०२३ अन्वये प्राप्त उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३/१२/२०२२ रोजी झालेल्या 
सन २०२२ मधील ५ व्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना:- 
भारतमाता जनसेवा प्रतिष्ठान, करोडी, ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर या संस्थेस विजाभज प्रवर्गाची 
आश्रमशाळा सुरु करण्याबाबत सन १९९९ मध्ये इरादापत्र दिले होते. सदर आश्रमशाळेस मान्यतेबाबतचा 
प्रस्ताव मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.१९/०६/२०१८ च्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. त्यावर चर्चा होऊन 
मा.मंत्रिमंडळाने संस्थेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. 
दि.१६/१०/२०१८ अन्वये मंत्रिमंडळ उपसमितीने निवासी आश्रमशाळेसाठी १७ पदांना मंजुरी दिली व सदर 
पदांना उच्चस्तर समितीने कार्योत्तर मान्यता द्यावी, असे, निर्देश दिले होते. त्यानुसार भारतमाता जनसेवा 
प्रतिष्ठान, करोडी, ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर या संस्थेच्या माध्यमिक आश्रमशाळेस अनुज्ञेय असलेल्या १७ 
पदांना सन २०१५-१६ पासून शासन निर्णय, संदर्भ क्र.०५ दि.२२/११/२०१८ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. 


२. उक्त मान्यतेनुसार भारतमाता जनसेवा प्रतिष्ठान, करोडी, ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर संचालित 
माध्यमिक आश्रमशाळा, करोडी, ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर (इयत्ता ६ वी ते १० वी) या आश्रमशाळेस अनुज्ञेय 
असलेल्या पदांना मंजूरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागामार्फत मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०१७/प्र.क्र.८२/मावक 


उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 
दि.१३/१२/२०२२ रोजी झालेल्या सन २०२२ मधील ५ व्या बैठकीत उच्चस्तरीय सचिव समितीने एकूण १७ 
नियमित शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना कार्योत्तर मंजूरी देण्यास सहमती दर्शविल्याने सदर पदांना मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मंजूरीनुसार भारतमाता जनसेवा प्रतिष्ठान, करोडी, 
ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर संचालित माध्यमिक आश्रमशाळा, करोडी, ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर (इयत्ता ६ 
वी ते १० वी) या आश्रमशाळेस अनुज्ञेय असलेल्या खालीलप्रमाणे नियमित शिक्षक व शिक्षकेतर पदे सन 
२०१५-१६ पासून मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम मंजूर | वेतनश्रेणी (६ व्या वेतन | शौक्षणिक अहता शेरा 
पद आयोगानुसार) 
संख्या 
a मुख्याध्यापक षि रु.९,३००/- ते नियमित 
३४, ८००/-, ग्रेड वेतन | बी.ए./बी.कॉम/ 
रु.४८००/- बी.एस.सी.-- 
बी.एड. 
२. | शिक्षक/शिक्षण | ०४ प्रथम तीन वर्षे ठोक | बी.ए/बी.कॉम/ । नियुक्तीच्या 
सेवक मानधन रु.८००० व बी.एस.सी.- दिनांकापासून प्रथम 
तद्नंतर बी.एड./बी.पी.एड. | ०३ वर्षे शिक्षण सेवक 
रु.९,३००/- ते व तद्नंतर 
३४,८००/-, ग्रेड वेतन सहशिक्षकाची 
रु.४३००/- नियमित वेतनश्रेणी 
लागू राहील. 
३. | शिक्षक/शिक्षण | 02 प्रथम तीन वर्षे ठोक | बी.ए./बी.कॉम/ । नियुक्तीच्या 
सेवक मानधन रु.६००० व बी.एस.सी.-- दिनांकापासून प्रथम 
तद्नंतर बी.एड./डी.एड. | ०३ वर्षे शिक्षण सेवक 
रु.९,३००/- ते व तद्नंतर 
३४,८००/-, ग्रेड वेतन सहशिक्षकाची 
रु.४२००/- नियमित वेतनश्रेणी 
लागू राहील. 
४. । कनिष्ठ - रु.५,२००/- ते | एच.एस.सी. व । नियमित 
लिपिक रु.२०,२००/-, ग्रेड वेतन | टंकलेखन परिक्षा 


रु.१९००/- 


मराठी 
श.प्र.मि.) 
इंग्रजी (४० 
aa) उत्तीर्ण 
असणे आवश्‍यक 


(३० 
अथवा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०१७/प्र.क्र.८२/मावक 


षु. प्रयोगशाळा = रु.५,२००/- ते | एस.सी.सी. उत्तीर्ण । नियमित 
परिचर रु.२०,२००/-, ग्रेड वेतन | असणे आवश्‍यक 
रु.१९००/- 
६. शिपाई 03 रु.४,४४०/- ते | एस.सी.सी. उत्तीर्ण | नियमित 
रु.७४४०/-, ग्रेड वेतन | असणे आवश्‍यक 
रु.१३००/- 
७. | वसतिगृह a रु.५,२००/- ते | बी.ए./बी.काम/ । नियमित 
अधिक्षक रु.२०,२००/-, ग्रेड वेतन | बी.एस.सी. अथवा 
रु.२८००/- समकक्ष पदवी -- 
डी.एड/ 
बी.एड/बी.पी.एड. 
८. स्वयंपाकी ०२ रु.४,४४०/- ते | इयत्ता ४ थी उत्तीर्ण | नियमित 
रु.७४४०/-, ग्रेड वेतन असणे आवश्‍यक 
रु.१६००/- 
र्‌. मदतनिस शि रु.४,४४०/- ते | इयत्ता ४ थी उत्तीर्ण | नियमित 
रु.७४४०/-, ग्रेड वेतन असणे आवश्‍यक 
रु.१३००/- 
a कामाठी = 0.8, 880/- ते | इयत्ता ४ थी उत्तीर्ण | नियमित 
रु.७४४०/-, ग्रेड वेतन | असणे आवश्‍यक 
रु.१३००/- 
२. भारतमाता जनसेवा प्रतिष्ठान, करोडी, ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर संचालित माध्यमिक 


आश्रमशाळा, करोडी, ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर (इयत्ता ६ वी ते १० वी) या आश्रमशाळेस अनुज्ञेय असलेल्या 
उपरोक्त नमूद पदांबाबत खालील अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


१) 


2) 


उपरोक्त तक्त्यामध्ये नमूद पदावर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍्तीस शासन 
नियमानुसार मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. 

माध्यमिक आश्रमशाळा, करोडी, ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर (इयत्ता ६ वी ते १० वी) या आश्रमशाळेस 
अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या पदांची बिंदुनामावली सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करण्यात यावी. 
भविष्य काळात Rat झालेली पदे बिंदुनामावलीनुसार ज्या प्रवर्गासाठी राखीव ठरतील त्या 
प्रवर्गातून भरण्यात यावीत. 

उपरोक्‍त आश्रमशाळेतील रिक्‍त झालेली पदे भरण्यापुर्वी शासनाची रितसर पुर्वपरवानगी घेणे 
बंधनकारक राहील. 

वसतिगृह अधिक्षकाचे पद भविष्यात कोणत्याही कारणाने रिक्‍त झाल्यास सदर पदावर शासन निर्णय 
संदर्भ क्र.०२ मधील तरतुदीनुसार महिला अधिक्षकाची नेमणूक करण्यात यावी. 

शासन निर्णय संदर्भ क्र.०५ मधील परिच्छेद क्र.०३ मध्ये नमूद केल्यानुसार उपरोक्‍त आश्रमझाळेमध्ये 
कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रत्यक्ष वेतन व भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 
तथापि, जून, २००२ पासून आश्रमशाळा सुरु असल्याने त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून 
त्याची वेतननिश्चिती करावी व पुर्वीची सेवा ही सेवाविषयक इतर बाबींसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०१७/प्र.क्र.८२/मावक 
६) आश्रमशाळेतील कार्यरत कमर्चाऱ्यांना शासन निर्णय क्र.०६ मधील तरतुदीनुसार ७ वा वेतन आयोग 
लागू करुन त्यांची वेतननिश्चिती करावी. 
३. यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडजी-३, प्रधान शीर्ष २२२५, विमुक्त जाती भटक्या जमाती 
यांच्यासाठी आश्रमशाळा व मुलोद्योगोतर आश्रमशाळा चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान 
(कार्यक्रम) २२२५ई८६६, ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर), ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. सदरहू शासन निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३/१२/२०२२ रोजी झालेल्या सन २०२२ 
मधील ५ व्या बैठकीत उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२०७१५०८२२९१३४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. xa aS TARACHAND 
SALUNKE 
(केलास साळुंके) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
) प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, नाशिक. 
५) सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, अहमदनगर. 
) 
) 
) 
) 


AD 


Cc ww 


Cc 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/रोखशाखा), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (आपुक), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११) अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक,मंत्राळय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती / विजाभज-१. 


८८0) 


४) 
८ 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


